= ata] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुले १०, २००७/आषाढ १९, शके १९२९ १२२१ 


गृह बिभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जुलै २००७ 


अधिसूचना 


मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक एमआयएस. ११०७/सीआर-३३(२)/इएक्ससी-३.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे 
बाटते की, मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम तात्काळ 
अंमलात आणावेत आणि म्हणून मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ च्या मुंबई पंचवीस) 
च्या कलम १४३ 'च्या उप-कलम (३) च्या परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी 
प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत. 


आता, त्याअर्थी, मुंबई दारूवंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ च्या मुंबई पंचवीस) च्या कलम 
१३४३ च्या उप-कलम (२) च्या खंड (ब), (फ) आणि (यु) सह, कलम १४३ च्या उप-कलम (३) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदांन करण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा बापर करून महाराष्ट्र शासन मुंबई 
बिदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-- 


१. या नियमांना मुंबई विदेशी (तिसरी सुधारणा) नियम, २००७ असे संबोधण्यात यावे. 


२. मुंबई विदेशी नियम, १९५३ च्या नियम ७ ऐबजी खालीलप्रमाणे नियम अंतर्भूत करण्यात 
याबा,-- 

“७. फक्त आयुक्तांनी प्राधिकृत केलेले आयात केलेले व सीमाशुल्क विभागाच्या 
हद्दीतून बाहेर काढलेले विदेशी मद्य, इत्यादी.-- जे विदेशी मद्य कस्टम अँक्ट, १९६२ 
(१९६२ चा ५२) च्या. तरतुदीनुसार आयात केलेले असेल ब विदेशी मद्याचे (व्यापार व 
आयात) अनुज्ञप्तीधारक जे असे विदेशी मद्य सीमाशुल्क विभागाच्या अथबा कस्टम बंदीस्त 
वखारीतून बाहेर काढू इच्छित असतील त्यांनी आयुक्तांकडे प्राधिकृत करण्यासाठी अर्ज 
करावा. आयुक्त हे एफएल-१ अनुज्ञप्तीवर त्याबाबतची आवश्यक ती नोंद रु. २,५०,००० 
वार्षिक शुल्क आकारून करतील. अशा प्रकारे आवश्यक ती नोंद झाल्यानंतर अनुज्ञप्तीधारक 
हे आयुक्तांकडून विदेशी मद्याचे लेबल्स मंजूर करून घेतील. लेबल्स नोंदणीकरिता व मंजुरीकरिता 
खालीलप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल :-- 


(अ) विदेशी मद्याकरिता-- 


(१) प्राधिकृत केलेल्या प्रत्येक अनुज्ञप्तीथारकाच्या . . . वार्षिक रु. १०,००० 
१० लेबलांपर्यंत ; प्रति लेबल 

(२) १० लेबलांपेक्षा जास्त . * ८. वार्षिक रु. ५,००० 
प्रति लेबल 


भाग चार-ब--२१५ 


१२२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै १०, २००७/आषाढ १९, शके १९२९ [भाग चार-ब 


(ब) वाईन आणि बियरकरिता-- 


(१) प्राधिकृत केलेल्या प्रत्येक अनुज्ञप्तीथारकाच्या . . वार्षिक रु. ५,००० 
go लेबलांपर्यंत प्रति लेबल 

(२) १० लेबलांपेक्षा जास्त . . वार्षिक रु. २,५०० 
प्रति लेबल 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व॑ नावाने, . 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै Yo, २००७/आषाढ १९, शके १९२९ १२२३ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 10th July 2007 
NOTIFICATION 


Tur Bombay Prouipition Act, 1949. 

No. MIS. 1107/CR-33 (2)/EXC-3.-Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules furthe to amend the 
Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 should be brought into force at once, 
and therfore, the rules should be made without previous publication as 
provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949, (Bom. XXV of 1949). 


Now, therfore, in exercise of the powers conferred by clauses (6), (/) and 
(u) of sub-section (2) read with the porviso to sub-section (3) of seciton 143 
of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) ; and of all other 
powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra is 
pleased to make the following rules, furhter to amend the Bombay Foreign 
Liquor Rules, 1953, as follows, namely :— 


1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor (Third 
Amendment) Rules, 2007. 


2. Forrule 7 of the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, the folloiwng 
rule shall be substitued, namely :— — 


“7. Only Foreign Liquor authorised by Commissioner to be imported 
and removed from customs frontier, ets.—The foreign liquor which is 
imported as per the provisions of the The Custom Act, 1962 (52 of 1962) 
and the Trade and Import licensee those are desiring to remove such 
foreign liquor from the custom frontier or custom bond shall apply to 
Commissioner for authorisation. The Commissioner shall endorse the 
licence in form F. L. I by charging fee of Rs. 2,50,000 per annum for 
such endorsement to that effect. After such endorsement is made the 
licensee shall get approved such labels of forign liquor by the 
Commissioner. The fees for registration and approval of labels shall be 
paid as under :— : 


(a) For Spirits.— 
(1) Upto 10 labels per authorised Rs. 10,000 for each label 
licensee per annum, 


(2) In excess of 10 labels Rs, 5,000 for each label 
licensee ह per annum. 


कि महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ९०, २००७/आषाढ १९, शके १९२९ [भाग चार-ब 


(७) For Wine and Beer.— 
(1) Upto 10 labels per authorised Rs. 5,000 for each label 


licensee. per annum. 
(2) In excess of 10 labels Rs. 2,500 for each label 
per annum. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


